वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरिता विवाहीत महिला 
शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्यावर पूर्णपणे 
अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत 
असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या 


eRe निवड करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१७५/राकावि-२ 
गोकुलदास कुलदास तेजपाल रूग्णालय आवार, संकूल मारत 
१० वा मजला बी-विंग, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१” मधील नियम क्र.२ मध्ये शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची व्याख्या दिलेली आहे. सदर नियमातील क्र.२ (३) (तीन) अन्वये शासकीय 
कर्मचाऱ्यांवर पुर्णपणे अवलंबुन असलेले शासकीय कर्मचाऱ्याचे आई-वडील किंवा तिच्या सासू- 
UREA त्याच्या कुटुंबात समावेडहा होतो. तसेच सदर नियमान्वये “महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला 
तिच्यावर पुर्णपणे अवलंबुन असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू-सासर्‍याची निवड 
करता येईल” अशी तरतुद करण्यात आळी आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने विवाहित महिला शासकीय 
कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात सदर बाबत दिनांकासहीत नोंद असणे आवश्‍यक आहे. 

तथापि, शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, बरेचदा विवाहीत महिला शासकीय 
कर्मचारी “तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिचे सासू-सासरे यापैकी एकाची वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीकरीता 
निवड केली आहे” असे त्यांच्या कार्यालयास संबंधितांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची मागणी 
केल्यानंतर कळवितात. तसेच अनेकदा याबाबतच्या सेवापुस्तकातील नोंदीत सदर नोंद कोणत्या 
दिनांकापासून घेण्यात आली आहे, याचा उल्लेख नसल्याने संबंधित वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचे प्रकरण 
निकाली काढताना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे याबाबत नव्याने Cate sear निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आता. सदर झासन निर्णयान्वये खालील आदेश देण्यात येत आहेत . 

(अ) विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने तिचे आई-वडील किंवा सासू-सासरे या दोघांपैकी 
एकाच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचा लाभ घेण्यापुर्वी “त्यांची वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीकरीता निवड केली 
आहे” असे अर्जाद्वारे ती कार्यरत असलेल्या कार्यालयास लेखी कळविणे बंधनकारक आहे. 

(ब) उपरोक्‍त (अ) संदर्भात अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित कार्यालयाने त्या महिळा शासकीय 
कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात अर्जाबाबत दिनांकासहीत नोंद घेणे बंधनकारक आहे. 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१७५/राकावि.२, १४ डिसेंबर, २०२२. 


(क) विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यास तिने “आई-वडील किंवा सासू-सासरे या दोघांपैकी 
एकाची निवड वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचा लाभ घेण्यासाठी ती करीत आहे”, असे ज्या दिनांकास 
कळविले आहे, त्या दिनांकापासून केवळ पुढील कालावधीत संबंधितांनी ((9) आई-वडील किंवा (२) 
सासू-सासरे या दोघांपैकी एक यांनी) घेतलेल्या वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाची प्रतिपुर्ती शासनाकडून 
करण्यात येईल. म्हणजेच ज्या कालावधीतील उपचार खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची मागणी विवाहीत 
शासकीय महिला कर्मचारी करीत आहे, त्या कालावधीत संबंधितांच्या सेवापुस्तकात सदर व्यक्‍तीची 
((9) आई-वडील किंवा (२) सासू-सासरे या दोघांपैकी एक यांची) नोंद असणे आवश्यक आहे. 

(ड) विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांनी वरील (अ) प्रमाणे एकदा पर्याय निवडल्यानंतर सेवा 
कालावधीत त्याच्यात कसलाही बदल करता येणार नाही. 


२. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागू करण्यांत यावा, मात्र यापुर्वीच निर्णित 
ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यांत येऊ नये. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१२१३२४२१५४१७ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
M A H F S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e813ce2c51ae 


॥॥॥[)110॥९॥५॥ teat 
LAD Se 
(महेश म. लाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व मंत्रालयीन विभाग), मंत्रालय, मुबई. 
३) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१७५/राकावि.२, १४ डिसेंबर, २०२२. 


Cc 


दु 
& 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


Nn ८5. 


मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 


Mm) 


१०) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

११) सेंटलमेंट GRAM अँण्ड डायरेक्टर ऑफ लफ लेंड रेकॉर्डस, पुणे 

१२) विभागीय आयुक्‍त (सवी, 

१३) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे), 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 

१५) महालेखापाल-१ , (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१६) महाळेखापाल- २, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८) सहसंचाळक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९) चीफ ऑडिटर लोकल फंड्स अकाऊंटस, मुंबई. 

२०) सर्व कोषगार अधिकारी, 

29) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

२२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 

२३) संचालक, आयुर्वेद, मुंबई, 

२४) संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२५) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल कॉर्पोरेशन, परेल, मुंबई, 
२६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई, 

२७ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 

२८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सवी, 

२९) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

30) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी, 

३१) प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३२) प्रोथोनेटरी व सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

33) वित्त विभाग, (कार्यासन सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई, 

३४) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 

३५) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना कार्यासन),मंत्रालय, मुंबई, 

३६) निवडनस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मंत्रालयीन विभागाच्या सर्व आस्थापना कार्यासनांना विनंती करण्यात येते की,त्यांनी सदर 
शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांच्या सर्व संबंधित कार्यासनांना पाठवाव्यात. तसेच, संबंधित कार्यासनाने 
त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना पाठवाव्यात. 

पृष्ठ ३ पैकी ३ 


